एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-८ 

राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२० च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या सहायक 
आयुक्त, गट-अ मधील नियुक्तीपात्र २ व कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी गट-ब मधील 
नियुक्तीपात्र ४ अशी एकूण ६ अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१२४/प्रशा-२ (रोजगार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑक्टोंबर, २०२२ 
संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 

दिनांक २०.०१.२०१४. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि -२०१६/प्र.क्र.७/१६/ वित्तीय सुधारणा -१, 
दिनांक २०.०२.२०१६. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : टिआरएन-२०२२/प्र.क्र.२८/सीपीटीपी-अ, 
दिनांक १.०८.२०२२. 

४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : टिआरएन-०६२२/प्र.क्र.३८/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक १.०८.२०२२. 

५) शासनाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२२ 


शुध्दिपत्रक- 
सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद २ येथे सदर ६ अधिसंख्य पदे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता 
विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहेत 
त्याऐवजी 
५ RRR पदे विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्‍त, कौडल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालय कार्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहेत असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१०२८११५४३०९८०३ असा आहे. हे शासन शुध्दिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRABHAKAR A 


SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य- १, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र राज्य- १, मुंबई. 
३) SIGH, Ped विकास,रोजगार, व उद्योजकता, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
) महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१२४/प्रशञा-२ (रोजगार) 
५) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले पेट्रोल पंपजवळ, 
अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर-४४२४१०. 
६) उप आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, मुंबई. 
७) सहायक आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, मुंबई. 
) अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, नवी मुंबई. 
९) कक्ष अधिकारी, (सीपीटीपी-अ/ब),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) कक्ष अधिकारी, (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) निवड नस्ती. (प्रशञा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


